महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअप - १११८/प्र.क्र. ०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ - १) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअप १११८/प्र.क्र.०१/१४ब, दिनांक ०९.१०.२०१८ 
2) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअप १११८/प्र.क्र.०१/१४ब, दिनांक १४.११.२०१८ 


आदेशा 
संदर्भाधीन क्र. १ येथील आदेशान्वये. श्रीमती विद्या कदम, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग यांची बदलीने पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा) येथे करण्यात आली आहे. तसेच 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये, श्री.भ.रा.लांघी, कक्ष अधिकारी, यांच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, 
पुणे या कार्यालयातील कार्यक्रम अधिकारी या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित करून त्यांची 
पदस्थापना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये करण्यात आली आहे. 


२. सदर आदेशान्वये श्रीमती विद्या कदम, कक्ष अधिकारी यांची संदर्भाधीन क्र. १ येथील आदेशान्वये 
सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा) येथे करण्यात आलेली पदस्थापना रद्द करण्यात येत आहे. तसेच 
श्री. भ.रा.लांघी, कक्ष अधिकारी यांची संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभागामध्ये केलेली पदस्थापना रद्द करून त्यांची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा) येथे 
करण्यात येत आहे. MTS, क.अ. यांनी सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा) येथे तत्काळ रूजू व्हावे. 

सदर शासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११४५८४७४५०७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | गडा 
Gajanan Bhimrao =: = 


at न ू, shtra, 
5.4,.20=8a5b973b0795ae988a7c005050/9180a8021798a5c1ed41ada8a 


Gurav पाण” 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) श्री. भ.रा.लांघी, कार्यक्रम अधिकारी, विभागीय कार्यालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे. 
२) श्रीमती विद्या कदम, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१  अमु.स./प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 

२ सह/उपसचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

3) विभागीय कार्यालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे. 

¥) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


